सन 2029-2022 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा 
परिषद व पंचायत समितीच्या प्रशासकीय 
इमारतीच्या बांधकाम/ उपकामांसाठी सहाय्यक 
अनुदान वितरण आदेश 

लेखाशीर्ष - २५१५ ००५३ (योजनांतर्गत) 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०२१/प्र.क्र.८१/बांधकाम-४ 
५ वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक : २७ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, ग्राम विभाग क्रमांकः आढावा-२०१५/प्र.क्र.२५८/पंरा-७, दिनांक ०१ डिसेंबर, 
२०१५. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०६ एप्रिल, 
२०२१. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१. 
शासन निर्णय :- 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता संपुर्ण अर्थसंकल्पास मंजूरी मिळाली असुन जिल्हा परिषद 
व पंचायत समित्यांच्या प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकामासाठी एकुण १५०००.०० लक्ष इतकी तरतूद 
अर्थसंकल्पीत झालेळी असून, मंजूर तरतूदीच्या ३० टक्केच्या मर्यादेत या लेखाशीर्षांतर्गत खर्च 
भागविण्याकरीता वित्त विभागाने रू.४५००.०० लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करून दिली आहे. सदर निधीपैकी रू.५०.०० लक्ष इतका निधी सोयगाव पंचायत समिती (जि.औरंगाबाद) 
येथील नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाची तांत्रिक मान्यता प्रदान झाल्यानंतर वितरीत करण्याचे 
प्रस्तावित आहे तसेच सद्यस्थितीत अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवरील उर्वरित रू.४४५०.०० लक्ष इतका 
निधी वितरणासाठी शिल्लक आहे. 


०२. वित्त विभागाच्या वाचा मधील अनुक्रमांक २ येथील दिनांक ०६ एप्रिल, २०२१ च्या परिपत्रकात 
व अनुक्रमांक ३ येथील दिनांक २४ जून, २०२१ च्या शासन निर्णयात नमुद केल्यानुसार, प्रशासकीय 
विभागांना दिलेल्या निधी वितरणाच्या अधिकाराच्या विहित मर्यादेच्या अधीन राहून, जिल्हा परिषद व 
पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारतींच्या बांधकाम/उपकामांसाठी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर 
उपलब्ध असलेल्या रू.४५००.०० लक्ष इतक्या निधीपैकी रू.४४५०.०० लक्ष (रूपये चौव्वेचाळीस कोटी 
पन्नास लक्ष फक्त) इतके सहायक अनुदान माहे ऑक्टोबर, २०२१ च्या Hal फ्लो मध्ये मंजूर करून, 
पुढीलप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०२१/प्र.क्र.८१/बांधकाम-४ 


मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर कामांसाठी विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करून निधी खर्च 
करण्यात यावा. 


-: निधी वितरणाचे विवरणपत्र :- 
लेखाशीर्ष - २५१५ ००५३ खाली प्रशासकीय इमारत बांधकाम/उपकामांसाठी वितरीत करण्यात आलेला निधी 
अ.क्र जिल्हा परिषद/पंचायत समितीच्या कामाचे नाव वितरीत करण्यात आलेला निधी 
(रू.लाखांत) 
we | ? 2 
(अ) उर्वरीत महाराष्ट्र 
१ जि. प. नाशिक प्रशाई ५१६.९० 
२ पं. स. सुरगाणा (जि. नाशिक) प्रशाई २९.०० 
३ पं.स. चांदवड (जि. नाशिक) Wars ७६.२४ 
४ पं. स. रत्नागिरी (जि. रत्नागिरी) प्रशाई ७०.२४ 
षु पं. स. मिरज, (जि.सांगली) प्रशाई 400.00 
& पं. स. कणकवली, (जि.सिधुदुर्ग) प्रशाई ४०.०० 
: पं.स. जामखेड (जि. अहमदनगर) पहिला मजला बांधकाम व २२.४३ 
इतर उपकामे 
J पं.स. कर्जत (जि. अहमदनगर) पहिला मजला बांधकाम व इतर २२.४१ 
उपकामे 
९ पं.स. कोपरगाव (जि. अहमदनगर) प्रशाई १००.०० 
१० | पं.स. राहाता (जि. अहमदनगर) Wars १००.०० 
११ | पं.स. श्रीरामपूर (जि. अहमदनगर) WATTS २०८.८० 
१२ | पं. स. आंबेगाव, (जि.पुणे) wars उपकामे ५०.६४ 
१३ | पं.स. शिरोळ, (जि.कोल्हापूर) प्रशाई उपकामे २०.०० 
१४ | पं.स. कागल, (जि.कोल्हापूर) प्रशाई उपकामे २०.०० 
१५ |। पं.स. चंदगड, (जि.कोल्हापूर) प्रशाई उपकामे २०.०० 
१६ |। पं.स. भुदरगड, (जि.कोल्हापूर) प्रशाई उपकामे २०.०० 
१७ |। पं.स. कागल, (जि.कोल्हापूर) प्रशाई ५०.०० 
१८ | पं. स. जुन्नर, (जि.पुणे) प्रशाई फर्निचर १५.०० 
१९ पं. स. यावल, (जि.जळगांव) प्रशाई ८०.०८ 
२० । पं.स. रावेर, (जि.जळगांव) प्रशाई ८०.४४ 
२१ «| पं. स. पेण, (जि.रायगड) प्रशाई फर्निचर २१.६९ 
२२ ।पं.स. मुरुड, (जि.रायगड) प्रशाई फर्निचर ११.११ 
२३ ।पं.स. खालापूर, (जि.रायगड) प्रशाई इमारतीचा पहिला मजला ४०.१९ 
व उपकामे 
२४ | पं.स. म्हसळा, (जि.रायगड) प्रशाई फर्निचर ७.०९ 
२५ । पं.स. कर्जत, (जि.रायगड) प्रशाई ११.८४ 
एकुण (31) १७३४.१० 
(ब) मराठवाडा विभाग 
q पं.स. किनवट (जि.नांदेड), फर्निचर व इतर सुविधा २५.८४ 
२ पं.स. भोकर (जि.नांदेड), फर्निचर व इतर सुविधा ७०.८८ 
३ | पं.स.चाकूर (जि.लातूर), प्रशाई फर्निचर ३०.३६ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०२१/प्र.क्र.८१/बांधकाम-४ 


लेखाशीर्ष - २५१५ ००५३ खाली प्रशासकीय इमारत बांधकाम/उपकामांसाठी वितरीत करण्यात आलेला निधी 


अ.क्र जिल्हा परिषद/पंचायत समितीच्या कामाचे नाव वितरीत करण्यात आलेला निधी 
(रू.लाखांत) 
४ पं.स. देवणी (जि.लातूर), Walls फर्निचर ४०.४९ 
4 पं.स. औसा (जि.लातूर), Walls फर्निचर २०.४० 
& पं.स.जाळलना (जि.जालना) प्रशाई ९६.८२ 
७ पं.स.भोकरदन (जि. जालना) प्रशाई १४५.३५ 
८ जि.प. परभणी (जि. परभणी) Was ६९.२४ 
९ जि.प. बीड (जि.बीड) फर्निचर १८४.१० 
१० । पं.स. बीड (जि.बीड) प्रशाई ३०.३० 
११ | पं.स. केज (जि.बीड) was ६०.३३ 
१२ । पं.स. अंबाजोगाई (जि.बीड) Wats ६०.३३ 
१३ | पं.स. माजलगाव (जि.बीड) प्रशाई ६०.३३ 
१४ । पं.स. शिरूर (जि.बीड) प्रशाई ६०.५६ 
१५ । पं.स. आष्टी (जि.बीड) vars ३२.८७ 
१६ । पं.स. पाटोदा (जि.बीड) Warts १०१.४६ 
१७ । पं.स. गेवराई (जि.बीड) प्रशाई ४५.८८ 
१८ | पं.स. खुलताबाद (जि.औरंगाबाद) प्रशाई १०७.६२ 
१२४३.१६ 
(क) विदर्भ विभाग 
१ पं.स. मंगरुळपीर (जि.वाशिम) was ३५.२२ 
२ पं.स. चांदुररेल्वे (जि.अमरावती) फर्निचर ३.०० 
३ पं.स. वरूड (जि.अमरावती) फर्निचर ८.३७ 
४ पं.स. अंजनगाव सुर्जी (जि. अमरावती), प्रशाई ११९.३९ 
4 पं.स. तिवसा (जि. अमरावती), Wats ९१.६३ 
& पं.स. मोर्शी (जि. अमरावती), Wars ३०.८८ 
७ पं.स. नांदगाव खंडेश्वर (जि.अमरावती) उपकामे ६.०० 
८ पं.स. नांदगाव खंडेश्वर (जि. अमरावती) फर्निचर १०.७१ 
९ पं.स. चांदुरबाजार (जि.अमरावती) उपकामे ४५.०७ 
१० पं.स. पांढरकवडा (जि.यवतमाळ) Wars १६३.६१ 
११ । पं.स. नेर (जि.यवतमाळ) प्रशाई ५३.२४ 
१२ । पं.स. दिग्रस (जि.यवतमाळ) प्रशाई ८५.७९ 
१३ । पं.स. साकोली (जि.भंडारा), Wars १८०.२९ 
१४ पं.स. लाखांदूर (जि. भंडारा) प्रशाई ८.०० 
१५ | पं.स. अजुंनी/मोरगांव (जि. गोदिया) wang १८३.०२ 
१६ | पं.स. कळमेश्वर (जि.नागपूर) पहिल्या मजल्याचे बांधकाम ८५.७५ 
१७ | पं.स. सावनेर (जि.नागपूर) पहिल्या मजल्याचे बांधकाम १८९.६२ 
१८  । पं.स. हिंगणा (जि.नागपूर), प्रशाई ३४.७६ 
१९ | पं.स. नागपूर (जि.नागपूर), प्रश्ञाई ३४.६३ 
२० | पं.स. मौदा (जि.नागपूर) उपकामे ३.१६ 
२१  । पं.स. मूल (जि. चंद्रपूर) प्रशाई ५७.६६ 
२२ | पं.स. कोरपना (जि. चंद्रपूर) प्रशाई ३४.३१ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०२१/प्र.क्र.८१/बांधकाम-४ 


लेखाशीर्ष - २५१५ 0043 खाली प्रशासकीय इमारत बांधकाम/उपकामांसाठी वितरीत करण्यात आलेला निधी 
अ.क्र जिल्हा परिषद/पंचायत समितीच्या कामाचे नाव वितरीत करण्यात आलेला निधी 
(रू.लाखांत) 
२३ | पं.स. जिवती (जि. चंद्रपूर फर्निचर व इतर उपकामे २.८६ 
२४  । पं.स. वरोरा (जि. चंद्रपूर फर्निचर व इतर उपकामे ५.७७ 
एकुण (क) १४७२.७४ 
एकुण (अ) + (ब) + (क) ४४५०.०० 
०३. वरील विवरणपत्रातील कामांकरीता होणारा खर्च मागणी क्र. एल-३ "२५१५ इतर ग्रामीण 


विकास कार्यक्रम, १०१-पंचायत राज, ३१-सहायक अनुदाने (०१) (०३) जिल्हा परिषदांच्या इमारत 
बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (२५१५ ००५३) (योजनांतर्गत)" या लेखाशीर्षाखाली 
सन २०२१-२०२२ साठी करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


०४. वरील विवरणपत्रामध्ये ज्या कामाच्या प्रयोजनार्थ निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे, तो 
त्याच कामावर तात्काळ खर्च करुन, सदर सहाय्यक अनुदानाच्या विनियोजनासंबंधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे, महालेखापाल, संबंधीत विभागीय आयुक्‍त यांना पाठवून, त्याची प्रत या विभागाकडे आठ 
दिवसांत पाठविण्याची जबाबदारी संबधित मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची राहील. 
तसेच सदर अनुदानाच्या विनियोजना संबधी महालेखापाल कार्यालयास पाठविण्यात आलेल्या उपयोगिता 
प्रमाणपत्राची प्रत शासनास मुदतीत पाठविण्यात न आल्यास, संबधित जिल्हा परिषदेच्या कामावर पुढील 
सहायक अनुदान वितरीत केले जाणार नाही, याची कृपया नोंद घेण्यात यावी. 


०५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौ.सं. क्र. ४६९/२१/व्यय-१५, दिनांक ०१ 
सप्टेंबर, २०२१ रोजीच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२२१५३२१०९०२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by PRAVIN DEVICHAND JAIN 
Pp R AV] N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e86ac5658c¢4f446f46a56052bf048257ffe4ea09078d 


e9d556ae5babe8adc8b1, 
pseudonym=37D9D56800E3803E7F4DEAA21F9F7FAB7 1273 
6F6, 


serialNumber=481 AF6EECE7C1D432D3119135BE703BF6529 


E7A455A9B17708C677B565D8EE24, cn=PRAVIN 
DEVICHAND JAIN 


(प्रविण जैन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.विरोधी पक्ष नेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
२. अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना-२०२१/प्र.क्र.८१/बांधकाम-४ 


३. सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, सर्व. 

५. मा.मंत्री (ग्रा.वि.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.राज्यमंत्री (ग्रा.वि.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा महाराष्ट्र - १ मुंबई /महाराष्ट्र - २, नागपूर. 

८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक, रत्नागिरी, सांगली, सिंधुदूर्ग, अहमदनगर, 
पुणे, कोल्हापूर, जळगाव, रायगड, नांदेड, लातूर, जालना, परभणी, बीड, औरंगाबाद, वाशिम, 
अमरावती, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया, नागपूर व चंद्रपूर. 

९. अतिरिक्‍त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक, रत्नागिरी, सांगली, सिंधुदूर्ग, 
अहमदनगर, पुणे, कोल्हापूर, जळगाव, रायगड, नांदेड, लातूर, जालना, परभणी, बीड, 
औरंगाबाद, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया, नागपूर व चंद्रपूर. 

१०. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक, रत्नागिरी, सांगली, सिंधुदूर्ग, अहमदनगर, 
पुणे, कोल्हापूर, जळगाव, रायगड, नांदेड, लातूर, जालना, परभणी, बीड, औरंगाबाद, वाशिम, 
अमरावती, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया, नागपूर व चंद्रपूर. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा नाशिक, रत्नागिरी, सांगली, सिंधुदूर्ग, अहमदनगर, पुणे, 
कोल्हापूर, जळगाव, रायगड, नांदेड, लातूर, जालना, परभणी, बीड, औरंगाबाद, वाशिम, 
अमरावती, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया, नागपूर व चंद्रपूर. 

१२.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 

१३.उपमुख्यलेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा,जिल्हा परिषद, नाशिक, रत्नागिरी, सांगली, 
सिंधुदूर्ग, अहमदनगर, पुणे, कोल्हापूर, जळगाव, रायगड, नांदेड, लातूर, जालना, परभणी, बीड, 
औरंगाबाद, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया, नागपूर व चंद्रपूर. 

१४.वित्त विभाग, (व्यय १५/ अर्थ.१६), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५.नियोजन विभाग (का.क्र.१४४३) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१६.कार्यासन वित्त-१, facto व योजना-७ ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.निवड नस्ती कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


